आर्थिक TF २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 
संचालनालय (रुसा), मुंबई यांना निधी 
वितरीत व आहरित करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०२०/प्र.क्र.१७५/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि. १६ एप्रिल, २०२० 

२) राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्रो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 

संचालनालय (WA), मुंबई यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२०-२१/१०३८, 

दि. २२ जून, २०२० 
ज्ञापन :- 

राज्य प्रकल्प सहसंचाळक (प्रो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 
संचालनालय (रुस), मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. २२ जून, २०२० च्या पत्रास अनुसरुन, 
राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी होणाऱ्या कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये 
“मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण -१०३, 
शासकीय महाविद्यालये व संस्था, ०७ - राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (०७ (०२) राष्ट्रीय 
उच्चत्तर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (vo टक्के राज्य हिस्सा) 
(२२०२ आय २७२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर रु.२००.०० लक्ष तरतूदीपैकी खाली उद्दिष्टनिहाय 
दर्शविल्यानुसार रु. ५६,२८,२००/- (रुपये छपन्न लक्ष अठ्ठावीस हजार दोनशे फक्त) इतकी 
तरतूद वितरीत व आंहरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. उदिष्ट आर्थिक वर्ष २०२०-। अर्थसंकल्पीय अंदाज, | सद्यःस्थितीत आर्थिक 
क्र २१ करिता मंजूर | वितरणव संनियंत्रण | वर्ष २०२०-२१ करिता 
तरतूद प्रणालीद्वारे (बीम्स) आंहरित व संवितरीत 
वितरीत करण्यात करावयाची तरतूद 
आलेल्या अनुदानाची 
टक्केवारी 
ie ०६ दूरध्वनी, वीज व| रु. 9,89,000/- २०% रु. २८,२००/- 
पाणी शुल्क 
2 | 93 कार्यालयीन खर्च | रु. ४०,००,०००/- २०% रु. ८,००,०००/- 
3 ।१४भाडेपट्टी वकर | रु. ४०,००,०००/- २०% रु. ८,००,०००/- 
४ | ३६ सहायक अनुदाने रु. ८०,००,०००/- ५०% रु. ४०,००,०००/- 
(वेतन) 
एकूण रु.१,६१,४१,०००/- रु. ५६,२८,२००/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२०/प्र.क्र.१७५/विशि-२३ 


2. 


हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, fe. १६ एप्रिल, 


२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


3. 


सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचाळनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 


संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा 


यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९३०१७२७०१५९०८ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Pravinkumar 6५17913070 


Pravinkumar (5:12 ear 


2.5.4.20=8de261729f06eda4a56aba947eceb6 140d7406426b2f08c9 
317bea2458ec1f9: 


INumber=8f18625adb482a7ee25 1 2cea93ce697388c95a99¢89 
1 a fao aWal:« 85c05a3de8476488F, P kumar Gulabrao P; 


Date: 2020.09.30 17:32:05 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 


wan), मुंबई 


२ 


3. 


tof 
5 


द. 


संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - कार्यासन विशि-३ 


